राज्यातील जिल्हा प्राणी ay प्रतिबंधक 
सोसायटी (SPCA) यांच्या कामकाजाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- ४ मार्च, २०२० 


वाचा :- कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३, 
दिनांक:- १४ मार्च, २०१७. 

प्रस्तावना:- 

केंद्र शासनाच्या प्राणी क्लेष प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० मधील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी प्राणी ay प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ 
मधील नियम (३) च्या उपनियम (१ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, वाचा येथील दिनांक १४ 
मार्च, २०१७ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटी स्थापन 
करण्यात आली आहे. 
२. केंद्र शासनाच्या प्राणी ay प्रतिबंधक अधिनियम, १९६० च्या कलम ३५ अनुसार या 
अधिनियमाविरुध्द ज्यांच्या बाबतीत अपराध करण्यात आलेला आहे, त्या प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी व 
त्यांची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासन TA आश्रय स्थळे / रुग्णनिवास (इन्फर्मरीज व अँनिमल्स शेल्टर्स) 
स्थापन करू शकेल, अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे उक्त प्राणी क्ळेष प्रतिबंधक (प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटी स्थापना व नियमन) नियम, २००१ च्या नियम ४ मध्ये सुध्दा जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक 
सोसायटी (SPCA) कडे प्राप्त झालेल्या जखमी पश्ुंवर औषधोपचार करणे व त्यांच्या निवाऱ्यासाठी 
इन्फर्मरीज व अँनिमल्स शेल्टर्स स्थापन करण्याची तसेच जिल्हा प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटी (SPCA) 
यांना कामकाजासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. 
३. वरील तरतूदींच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ते निर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक:- 

४. वर नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे:- 
(i) प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा waa उपआयुक्त यांच्या कार्यालयामध्ये 520/ साठी स्वतंत्र 
केबीन उपलब्ध करुन द्यावी. त्या केबीनवर आणि कार्यालयाच्या बाहेर “जिल्हा प्राणी ay 
प्रतिबंधक सोसायटी (SPCA) चे कार्यालय” असा नामफलक (बोर्ड) लावण्यात यावा. 
(i) जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर लावण्यात येणाऱ्या नामफलकावर (बोर्ड) 
उपआयुक्त कार्यालयातील दूरध्वनी क्रमांक व किमान २ अशासकीय सदस्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, 
SPCA साठी नवीन ई-मेळ तयार करुन, तो ई-मेल आयडी लिहिण्यात यावा. 
(ii) सदर कार्यालयामध्ये प्राप्त होणारी निवेदने, अर्ज, तक्रारी तसेच SPCA कडून करण्यात येणार 
पत्रव्यवहार इत्यादींसाठी आवक-जावक नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम-३ 


(iv) वर नमूद केल्यानुसार आवक-जावक पत्र नोंदविणे, ई-मेल वर प्राप्त झालेल्या तक्रारी, निवेदने, 

अर्ज इत्यादी बाबी हाताळणे, बैठकीचे कार्यवृताचे जतन करणे, इत्यादी अनुषंगिक काम करण्याची 

जबाबदारी उपआयुक्त यांच्या कार्यालयाची राहील. 

(५ आयुक्त पश्युसंवर्धन कार्यालयामध्ये वर नमूद SPCA चे कामकाज हाताळण्याची जबाबदारी 

त्यांच्या कार्यालयातील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात यावी. 

(vi) आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयाने प्रत्येक जिल्ह्याच्या SPCA चे एक वेबपेज तयार करुन, त्याची 

लिंक पश्युसंवर्धन विभागाच्या www.ahd.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देण्यात यावी. 

जेणेकरुन, राज्यातील नागरिकांना SPCA ची माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल. 

(vil) आयुक्त पश्नुसंवर्धन कार्यालयाद्वारे SPCA चे वेबपेज अद्ययावत ठेवण्यात यावे. 
५. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात आलेल्या / येणाऱ्या सर्व गोशाळांना 
संबंधित जिल्ह्यासाठी Wy srs स्थळे / रुग्णनिवास (इन्फर्मरीज व अँनिमल्स शेल्टर्स) म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 

तसेच, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये व तालुका लघु पद्नुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालये व 

पशुवैद्यकीय दवाखाने यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या सर्व wy आश्रय स्थळे / रुग्णनिवास 
(इन्फर्मरीज व अँनिमल्स शेल्टर्स) येथे आठवड्यातून एक दिवस निश्चित वेळ नेमून तसेच तातडीच्या 
प्रसंगी वेळोवेळी भेट देऊन, जखमी / आजारी Vala उपचार करण्यात यावेत. 
६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8१॥0/95॥॥॥9.9०९/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याच्या संकेतांक २०२००२२७११४४२७६७०१ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANIK ABAJI GUTTE 
Date: 2020.03.05 17:20:45 +05'30' 


(मा. आ. गुट्टे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
२. सर्व जिल्हाधिकारी 
३. सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
४ 


. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.) 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त Waals 
६. सर्व उप आयुक्त wast 

७. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी 

८. निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


